राज्य शासकीय कार्यालयांतील भोजनाची वेळ 
निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : समय १०१९ / प्र. क्र. २८/१८(र.वका .) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ४ जून, २०१९ 


वाचा : 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-१०८८ / १९ / अठरा (र. व का), 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, १९८८, 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-१०.०० / प्र. क्र. ३३ / ०१/१८ (र. 
व OI), दिनांक १८ सप्टेंबर, २००१. 


शासन परिपत्रक :- 


दिनांक ३१ ऑगस्ट, १९८८ च्या शासन निर्णयान्वये बृहन्मुंबई तसेच बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय 
कार्यालयांच्या वेळा निश्चित करण्यात आल्या असून कार्यालयीन वेळेत भोजनाची सुट्टी अर्ध्या तासाची 
असेल, ही बाब स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. तसेच दिनांक १८ सप्टेंबर, २००१ च्या शासन 
परिपत्रकाद्वारे मंत्रालयीन अधिकारी / कर्मचारीवर्गाकरीता कार्यालयीन वेळेत भोजनासाठी दुपारी १.०० ते 
२.०० या दरम्यान जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची वेळ असावी, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
तथापि मंत्रालयाव्यतिरिक्‍्त इतर राज्य शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी 
कार्यालयीन वेळेत भोजनाची वेळ निश्चित नसल्याने जनतेशी थेट संबंध येत असलेल्या कार्यालयांमध्ये 
जेव्हा लोक तक्रारी / गाऱ्हाणी / अर्ज घेऊन येतात, त्यावेळी बरेचदा संबंधित अधिकारी / कर्मचारी त्यांचे 
जागेवर उपलब्ध होत नाहीत. त्याबाबत विचारणा केली असता ही जेवणाची वेळ आहे, असे अभ्यागतांना 
सांगण्यात येते. विविध कार्यालयांमध्ये भोजनाची वेळ ही संबंधित कार्यालयाच्या सोयीनुसार ठरविली 
जाते. त्यामुळे जनतेची कामे वेळेवर होत नाहीत, अशा तक्रारी शासनास प्राप्त झालेल्या आहेत. सबब सर्व 
शासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत भोजनाची वेळ निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
२. तरी या परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात येत आहेत की, राज्यातील सर्व राज्य शासकीय 
कार्यालयांमध्ये अधिकारी / कर्मचारीवर्गाकरीता कार्यालयीन वेळेत भोजनासाठी दुपारी १.०० ते २.०० या 
दरम्यान जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची वेळ असावी. भोजनासाठी अधिकारी / कर्मचारी अधिक वेळ घेणार 
नाहीत, तसेच एकाच शाखेतील सर्व अधिकारी / कर्मचारी एकाच वेळी भोजनासाठी जाणार नाहीत, 
याबाबत कार्यालय प्रमुखांनी आवश्‍यक ती खबरदारी घ्यावी. 
3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०६०७१६१६०३१६०७ असा आहे. तसेच डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने. 
Madhav Vaman 


Godbole 


al Administration Department, 


.<1d62679cb7656ad02d464d 1 fh40f, 
890410857 adbef0fda2aaccBfad7e55a9 


(मा. वा. गोडबोले ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव (५ प्रती ) (पत्राने), 


शासन परिपत्रक क्रमांकः समय १०१९ /प्र. क्र. २८/१८(र.वका.) 


२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती ), मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२, 

३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, 

६. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, (पत्राने), 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

८ 

8 


. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
. प्रबंधक, मा. ळोकायुक्‍त व मा. उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा 

राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (TAM), 

११. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१२. मा.मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

१३. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१४. सर्व जिल्हाधिकारी, 

.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१६. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख / प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय 
प्रमुख, 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 

२०. प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 

२१. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी. ओ. बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१, 

२२. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन,टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५, 

२३. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१, 

२४. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८, 

२५. बहुजन समाज पार्टी,डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-४००००१, 

२६. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई, 

२७. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी मुंबई, 

२८. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 

२९. निवड नस्ती (कार्यासन १८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


-0 
pad 
es 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


